वाचा :- 
१) उप आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्रआकाअ/म.शा.४/कावि-४४०/२०२३, 
दि.२३.०६.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


महसूल व वन विभाग 


अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत (अमरावती 


विभाग). 
महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक:- ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


अमरावती विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद 


कर्मचाऱ्यांना नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात सामान्य 
प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rat 


पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब 


तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ 


येथील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदोन्नती:- 

१ अव्वल कारकून: - 

अ.क्र ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे जात । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्रमांक । नांव प्रवर्ग 

1 १_| २ ३ | ४ षु & 

वि ३९ STAN. । अ.जा. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (गृह), जिल्हाधिकारी 
काळे पात्र दिव्यांग कार्यालय यवतमाळ, जि.यवतमाळ 

गट-अ (अस्थिव्यंग) 

२ ४४ श्री.जी.बी. अ.जा. |। सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
मुजमुले खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय नांदगाव खं., जि.अमरावती 

३ ५०  श्री.बी. टी. ।अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
चव्हाण खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय पातूर, जि.अकोला 

४ ५६  श्री.एम.डी. भ.ज. (ब) | सेवाज्येष्ठतेनुसार । निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
नकीतवाड खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय उमरखेड, जि. यवतमाळ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे जात । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
4 ५७ |G. STH. | भ.ज.(क) | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
जगाडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय रिसोड, जि.वाशिम 
& ५८ श्रीम. ए. एस. | भ.ज.(ड) | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (महसूल), 
घोळवे/ घुगे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम, 
जि.वाशिम 
७ ६१ श्री. बी. व्ही. । अ.जा. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
कांबळे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय लोणार, जि.बुलडाणा 
८ ६२  श्री.एम.पी. अ.जा. |। सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
चिमणकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय अकोला, जि.अकोला 
ट्‌ ६६ श्री.पी.एन. ।इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनुसार | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
काळे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय दर्यापूर, जि.अमरावती 
= so श्री.एस.एम. । खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
टेंभीकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मोताळा, जि.बुलडाणा 
tl ९९ sae. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसार । निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
राऊत खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय, मुर्तिजापूर, जि.अकोला 
१२ शि श्री.एस.यु. अ.जा. |। सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
कावळे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय बुलढाणा, जि.बुलढाणा 
१३ णि श्री.एम.व्ही. । खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
अष्टुरे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मानोरा, जि.वाशिम 
१४ | १०४ 'कु.वेशाली अ.जा. | दिव्यांग सहायक करमणूक कर अधिकारी, 
ढाकरे आरक्षणानुसार पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला, 
कर्णबधिर (गट-ब) | ज़ि.अकोला 
१५ ११२ श्री. एन. एस. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
पाठक खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय शेगाव, जि.बुलढाणा 
१६ ११३ (SLUR. (saa | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
पाटणे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय वरूड, जि.अमरावती 
१७ | ११५ श्रीम. सी. व्ही. | इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनुसार । सहायक करमणूक कर अधिकारी, 
निसंग खुल्या प्रवर्गातून पात्र | जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा, 
जि.बुलडाणा 
१८ ११६ श्री.डी.बी.देठे | इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय खामगाव, जि.बुलढाणा 
१९ ११९ श्री. एम. पी. । इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
सातव खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय सिंदखेडराजा, जि.बुलढाणा 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे जात ।पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 

२० १२० श्री. ए. एन. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
जोशी खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय लोणार, जि.बुलढाणा 

२१ १२५ श्री.एस. एन. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसारा । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
पांडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय बाळापूर, जि.अकोला 

२२ | १२७  श्री.पी.व्ही. ।इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी 
गुल्हाने खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय यवतमाळ, जि.यवतमाळ 

२३ | १२८  श्री.एस. वाय. | खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
भास्करवार खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय नांदगाव खं., जि.अमरावती 

२४ १२९ श्री. एस. जे. । इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
दिघडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय चिखलदरा, जि.अमरावती 

२५ | १३० [adh । इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
गुल्हाने खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय चांदूरबाजार, जि.अमरावती. 

२६ १३१ ।श्री.आर.बी. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
तुपोणे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय राळेगाव, जि.यवतमाळ 

२) मंडळ अधिकारी - 

अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्रमांक | नांव प्रवर्ग 

Pa] २ ३ Loe ul 4 द 

| शं श्री. एस. डी. अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
सावंग खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय अकोट, जि.अकोला 

2 | श्री. जे. जी. | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
Wd खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मुर्तिजापूर, जि.अकोला 

३ शं श्री. पी. के. भ.ज.(बो | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
बमनोटे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती 

४ १३ | श्री. एस. एस. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
लंगडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय दर्यापूर, जि.अमरावती 

4 १८ | एम. एस. | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
गोतरकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मोताळा, जि.बुलढाणा 

g १९ | at. डी. एम. अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
रायबोले खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मलकापूर, जि.बुलढाणा 

9 200 श्री. एस. एस. खुला  । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
उगले खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मलकापूर, जि.बुलढाणा 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 
८ २१ श्री. एस. एन. | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
वाघ खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मेहकर, जि.बुलडाणा 
९ ३४ श्री. आर के. इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
दंडाळे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय अमरावती, जि. अमरावती 


(ब) सरळसेवा कोट्यातील Raat पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून:- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे । जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 

a 2 3 Fee 4 & 

| १३३ श्री. डी. बी. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
इंगळकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मोर्शी, जि.अमरावती 

२ १३६ श्री. पी. एल. | अ.ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
TATSHR खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय दारव्हा, जि.यवतमाळ 

३ १३७ | FIR. एल. | अ.ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार ।नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
मसराम खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय झरीझामणी, जि.यवतमाळ 

४ १४३ श्री. एस. एस. | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार ।निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
धावडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय चिखलदरा, जि.अमरावती 

षु १४४ श्री. ए. डी.  वि.मा.प्र | सेवाज्येष्ठतेनुसार । सहायक अधिक्षक क्र.१, जिल्हाधिकारी 
घोडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय वाशिम, जि.वाशिम 

& १४६ श्री. ए. एन. | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार ।नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
करांगळे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मालेगाव, जि.वाशिम 

9 १४७ श्री. एम. एस. | भ.ज. सेवाज्येष्ठतेनुसार jaa तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
सातंगे (क) खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मंगरुळपीर, जि.वाशिम 

८ १४८ । श्री. एन. डी. | भ.ज.(क) | सेवाज्येष्ठतेनुसार ।नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
मात्रे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय बार्शीटाकळी, जि.अकोला 

९ १४९ ail. जी. पी.  इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार ।नायब तहसिलदार, नैसर्गिक आपत्ती 
वाकुडकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला, 

जि. अकोला. 
२) मंडळ अधिकारी :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 

Pa | २ ३ | 8 ५ g 

7 ३८ श्री. व्ही. एन. | अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
पखाले खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय धामणगाव रेल्वे, जि.अमरावती 

२ ४४ श्री. सी. बी. | भ.ज.(ब) | सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (संगायो), नगर परिषद 
अकुलवार खुल्या प्रवर्गातून पात्र क्षेत्र अचलपूर, जि.अमरावती 

३ ६१ श्री. व्ही. पी. | इ.मा.व. | दिव्यांग नायब तहसिलदार (गृहशाखा), 
हिवाळे आरक्षणानुसार पात्र | जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा, जि. 

कर्णबधिर (गट-ब) । बुलडाणा 


३. सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती 


खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


डॉ 


~~ 


~~ 


“ma 


~n_ 


अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 
निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केळी आहे. या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी दक्षता घ्यावी. 
सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे Rat झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ 
पदोन्नती असल्याने, ती ११ महिने किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील.दरम्यानच्या 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन SS क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत 
आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती 
तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. 

सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त झालेल्या पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय 
आयुक्त, अमरावती यांनी घ्यावी. 

नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी 
पदस्थापनेनंतर प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. 

वरीळ अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


१०)सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित 


११ 


अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 


) तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 


याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयाची 
राहील. 


४. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून, विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी 


ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीज्ली संबंधित अधिकाऱ्यांना वगळून उर्वरित अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या पदावर 
हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू करून घ्यावे तसेच जे 
अधिकारी हे ग्रामपंचायत निवडणूकीकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्‍त आहेत त्यांना 


ग्रामपंचायत 


निवडणूकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यास 


कार्यमुक्त करावे. त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. वरील अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार विभागीय आयुक्‍्त/ संबंधित कार्यालय प्रमुख यांच्या 


सल्ल्याने अन्य अधिका-यांकडे सुपूर्द करून पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 


६. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९५९/का.१२, 
दि.१०.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०३११८४४०५००१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 


DN: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e1b3fd993c8b0952a368e 
400ed2af72cb5dd990c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VITHOBA GAWDE 2 ळव 
(संतोष वि. गावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री ( गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री ( वित्त/नियोजन ) यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व वाशिम. 

७. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व वाशिम. 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत). 
१०. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


